शुध्दीपत्रक- जनहित याचिका क्र.९/२०१७ च्या 
अनुषंगाने राज्यातील कारागृहामधील नविन बॅरेकचे 
बांधकाम/ दुरुस्ती/नुतनीकरण इत्यादी कामांच्या 
अंदाजपत्रकांस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. जेएलएम-०९१८/प्र.क्र.१५९/तुरुंग-२, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा: शासन निर्णय क्र. जेएलएम-०९१८/प्र.क्र.१५९/तुरुंग-२, दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१९. 


शुध्दीपत्रक: 


जनहित याचिका क्र.९/२०१७ च्या अनुषंगाने राज्यातील कारागृहामधील नविन 
बॅरेकचे बांधकाम/ दुरुस्ती/नुतनीकरण तसेच कंपाऊंड वॉल बांधणे इत्यादी अशा ७ कामांच्या 
रु.३१४९.६० लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकांस दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


2. सदर शासन निर्णयातीली अ.क्र.१ येथील कोल्हापूर जिल्हा कारागृहात 23 बॅरेकचे 
फरशी बसविणे व रंगकाम करणे, या कामाच्या नावाऐवजी कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, कळंबा येथे 
२३ बॅरेकचे फरशी बसविणे व रंगकाम करणे, असे वाचावे. 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५५/.॥8॥0१959॥॥9.90९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१०७१२३१०७७३२९ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Siddharth Vidyadhar Dhand 


S id d ha rth Vidyad h a | ah Government Of i a Home Department, 


2.5.4.20=18¢12c8352414c8a8937fd0998c9ca8d81b7ea489acfd97 1 bb6de9 
15: 


D h a n d 0 re srt वादा दहती 111 cba9c7d5e4e321b340111df7b21cSbOfff 


Date: 2020.01.07 12:13:26 +05'30 


(सि.वि.धांडोरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. पोलीस महासंचालक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जेएलएम-०९१८/प्र.क्र.१५९/तुरुंग-२, 


४. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
५. विशेष पोलीस महानिरिक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

६. विशेष पोलीस महानिरिक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई, 

७. कारागृह उपमहानिरिक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई, 

८. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी,कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, सातारा, बुलढाणा, ठाणे, 
११. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

१२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई, 

१३. कक्ष अधिकारी, (बियुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. निवडनस्ती तुरुंग २, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KEKKKKKEKKEKKEKKKKER 


पृष्ठ २ पैकी २ 


